श्रीम. सारिका सुरज शिरभाते, सहाय्यक 
नगर रचनाकार, चंद्रपूर महानगरपालिका 
यांना प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- चंमपा-१४२४/प्र.क्र.२१/नवि-२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा:-१) आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. चंशामनपा/साप्रवि/२०२४ 
/३७७७, दि.१६.०२.२०२४. 

२) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे पत्र क्र. साप्रवि/ आ.वि/२५६५ , दि. २७.०२.२०२४ 

3) शासन निर्णय क्रमांक-नासुप्र-२०१५/प्र.क्र.९७/नवि-२६, दि.१४.१२.२०१५ 

४) शासन निर्णय क्रमांक- नासुप्र-२०१६/प्र.क्र.१११/नवि-२६, दि.१२.०५.२०१७ 
प्रस्तावना:- 

श्रीम. सारिका सुरज शिरभाते, सहाय्यक नगर रचनाकार, चंद्रपूर महानगरपालिका यांनी 
नागपूर सुधार प्रन्यास येथे प्रतिनियुक्ती देणेबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, चंद्रपूर 
महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये श्रीम. शिरभाते यांच्या जागी इतर सहाय्यक नगर 
रचनाकार यांची नियुक्‍ती केल्यानंतर त्यांना नागपूर सुधार प्रन्यास येथे नियुक्‍ती देण्याबाबत ना हरकत 
कळविली आहे. याचबाबत सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये 
श्रीम. शिरभाते यांची नागपूर सुधार प्रन्यास येथे प्रतिनियुक्ती देण्याबाबत ना हरकत कळविली आहे. 
२. यानुसार श्रीम. सारिका सुरज शिरभाते, सहाय्यक नगर रचनाकार, चंद्रपूर महानगरपालिका 
यांना नागपूर सुधार प्रन्यास येथे सहाय्यक नगर रचनाकार या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील श्रीम. सारिका सुरज शिरभाते, सहाय्यक नगर 
रचनाकार, यांना नागपूर सुधार प्रन्यास येथे सहाय्यक नगर रचनाकार या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
प्रथमत: दोन वर्ष कालावधी करिता नियुक्‍ती देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका यांनी श्रीम. शिरभाते यांना नागपूर सुधार प्रन्यास येथे रुजू 
होण्याकरिता त्यांच्या सेवा विषयक बाबींची पूर्तता करून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सभापती, 
नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी श्रीम. शिरभाते यांना नागपूर सुधार प्रन्यास येथे सहाय्यक नगर रचनाकार 
या पदावर रुजू करून घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः चंमपा-१४२४/प्र.क्र.२१/नवि-२६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२४१२०८११४६२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae 1089289d9878b7cb3441 
8f111566e3223ba1, postalCode=400032, st=Maharashtr 


ra, 
serialNumber=A94EF 1B631F4673B829AC9ADBEBSBODDABD086A75, 
44E3FDF47CD7A01 1FF7EA40, cn=VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 


(विद्या हम्पय्या ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका, चंद्रपूर. 
२) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 
3) श्रीम. सारिका सुरज शिरभाते, सहाय्यक नगर रचनाकार, चंद्रपूर महानगरपालिका. 


४) निवडनस्ती (नवि -२६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


